महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विअस्था-२०२०/प्र.क्र.३४/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२० 


वाचा 

१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आढावा २०१६/प्र.क्र.२३८/आस्था-१, 
दि.१४.११.२०१९. 

२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअस्था-२०२०/प्र.क्र.३४/आस्था-२, 
दि.०५.०३.२०२०. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ३१.०८.२०२०. 

४ सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांचे पत्र क्र. विनिमं२०२०/ 
प्र.क्र. /अस्थायी पदे/आस्था/४५६, दि. २९.०७.२०२० 


शासन निर्णय - 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार विभागाचा व विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांचा 
सुधारीत आकृतीबंध निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र 
राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई या कार्यालयासाठी ६ अस्थायी पदे व वाई येथील 
कार्यालयासाठी २१ अस्थायी पदे अशा एकूण २७ अस्थायी पदांना मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर २७ 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२० ते दिनांक ३१.०८.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


२. संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खाळील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण २७ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विअस्था-२०२०/प्र .क्र.३४/आस्था-२ 


महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, प्रशासकीय कार्यालय, मुंबई 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम सुधारित वेतनश्रेणी 
आकृतीबंधानुसार 
अस्थायी 
पदसंख्या 
i महाराष्ट्र राज्य । सचिव a वै. "| एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
मराठी विश्वकोडा | निम्नश्रेणी = 
निर्मिती मंडळ, लघुलेखक २ -१४ : ३८६००-१२२८०० 
प्रशासकीय वरिष्ठ लिपिक ॥__ गी. "| एस-८ : २५५००-८११०० 
कार्यालय, मुंबई. | वाहनचालक १ | एस-६:१९९००-६३२०० 
शिपाई ae एस-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण & 
मराठी विश्वकोश कार्यालय, वाई, जि.सातारा. (विभागीय कार्यालय) 
अ.क्र कार्यालयाचे | पदनाम मंजूर वेतनश्रेणी 
नाव आकृतीबंधानुसार 
अस्थायी 
पदसंख्या 
2. मराठी विभाग संपादक मासिक ठोक मानधन 
विश्वकोडा (कंत्राटी पद) : रू.२१०००/- 
कार्यालय,वाई | सह संपादक (कंत्राटी मासिक ठोक मानधन 
जि.सातारा | पद) र रू.१४०००/- 
कला संपादक मासिक ठोक मानधन 
(कंत्राटी पद) | अ रू.११०००/- 
विद्याव्यासंगी सहायक ४ एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
संपादकीय सहायक ५ एस-१० : २९२००-९२३०० 
ग्रंथालयीन सहायक २ एस ७ : २१७००-६९१०० 
लिपिक-टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० 
शिपाई ३ एस-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण २१ 
एकूण पदे (१--२) २७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअस्था-२०२०/प्र .क्र.३४/आस्था-२ 


३. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०२, लेखाश्ीर्ष २२०५, कला व संस्कृती, 
(००) (१०२), कला व संस्कृती प्रचालन (०१) अनिवार्य (०१) (०२) मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ (अनिवार्य) 
(२२०५ ३१८१) ०१ वेतन” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ३१.८.२०२० 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१०११३९५५१७३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ache an 
MANGESH __ panstusawKUbTARKAR 
DN: CN = MANGESH 


PARS HURA __ PARSHURAM KUDTARKAR, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
M GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = 


KUDTARKAR bate: 2020.03.10 15:21:20 


+05'30' 
(मं.प.कुडतरकर) 


कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

५. उप जिल्हा कोषाधिकारी, वाई, जि.सातारा. 

६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 

७. सहायक सचिव, मराठी विश्वकोडा कार्यालय, वाई, जि.सातारा. 

८. वित्त विभाग (व्यय-४) व आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 

१०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


